नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५२)/का-१४११, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. १४ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.3३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 

२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२. 

३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 

४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
"महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे" व "नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात 
नागरी सेवा व सुविधेची कामे” या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (2.8), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधीळ तरतूदी वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये 
पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (x) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी 
विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे (महानगरपालिका)” 
या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार पुणे 
महानगरपालिका अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू. ५०.०० कोटी एवढ्या किमतीच्या 
कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, पुणे हे राहतील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या 
नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपशील (IFSC कोड व खाते क्रमांक) नियोजन विभागास 
सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५२)/का-१४११, 


४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, पुणे /कार्यान्वयीन यंत्रणा 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी संदर्भ क्र. (9) व (४ येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व शर्तीचे 
पालन करणे बंधकारक राहील. 
प्‌. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना 
नुकसान भरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन, 
(09)(09), नागरी स्थानिक संस्थांना (महानगरपालिका) सहायक अनुदान (३६०४ १००९) (कार्यक्रम), ३१, सहायक 
अनुदान” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातुन भागविण्यात येईल. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१५१५५०६५१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


C H A R U S H | L A Cero, 


2.5.4.20=b99d7dca0e63be 1 bd1b7158b9523537dcc1d46bc80776864 


7a9ed4ff3816ecf3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

D EV E N D RA C H A U D H A R | serialNumber=A75E4CF904B78F2AE05 1 843EA 1BA6106A393C2BOCF6 
OFE03C945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2024.03.14 15:24:56 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग. 

२. जिल्हाधिकारी, पुणे. 

३. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 

४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 

५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे. 

६. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव. 
७. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 

८. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 

९. जिल्हा कोषागारे अधिकारी, पुणे. 

qo. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५२)/का-१४११, 


परिशिष्ट 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५२)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
पुणे महानगरपालिका रु.५०.०० कोटी 
अ.क्र. कामांचे नांव अंदाजित 
रक्‍कम 
(रु.लाख) 
१ बी टी कवडे रोड परिसर ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 
२ बी टी कवडे रोड परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३ पठारे वस्ती परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४ पठारे वस्ती परिसरात ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 
षु वटारे मळा परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
& TER मळा परिसरात ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 
७ HSA, बी.टी कवडे रोड परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
८ कलाडांकर, बी.टी कवडे रोड परिसरात ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 
९ गौतम नगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
१० गौतम नगर परिसरात ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 
११ गणेशनगर, बी.टी कवडे रोड परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
१२ गणेशनगर, बी.टी कवडे रोड परिसरात ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 
१३ दळवी नगर, बी.टी कवडे रोड परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
१४ दळवी नगर, बी.टी कवडे रोड परिसरात ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 
१५ निगडेनगर, बी.टी कवडे रोड परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
१६ निगडेनगर, बी.टी कवडे रोड परिसरात ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 
१७ जाधववस्ती, बी.टी कवडे रोड परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
१८ जाधववस्ती, बी.टी कवडे रोड परिसरात ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 
१९ श्रीनाथ नगर, बी.टी कवडे रोड परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२० श्रीनाथ नगर , बी.टी कवडे रोड परिसरात ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 
२१ भारत फोर्स समोरील वसाहत, बी.टी कवडे रोड परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२२ भारत फोर्स समोरील वसाहत, बी.टी कवडे रोड परिसरात ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 
२३ उदयबाग परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२४ उदयबाग परिसरात ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 
२५ भिमनगर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
२६ भिमनगर परिसरात ड्रेनेजलाईन करणे १०.०० 
२७ बाळाजी नगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२८ बाळाजी नगर परिसरात ड्रेनेजळाईन करणे १०.०० 
२९ कवडे मळा परीसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
३० कवडे मळा परीसरात डेने करणे. १०.०० 
३१ हडपसर रेल्वे स्टेशन परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
३२ हडपसर रेल्वे स्टेशन परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
33 लोणकर सोसायटी FST परिसरात SAT लाईन तयार करणे. १०.०० 
38 लोणकर सोसायटी मुंढवा परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३५ मुंढवा घोरपडी रस्ता परिसरात रस्ते करणे १०.०० 
3६ मुंढवा घोरपडी रस्ता परिसरात ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 
३७ राजीव गांधीनगर मुंढवा परीसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३८ राजीव गांधीनगर मुंढवा परीसरात ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५२)/का-१४११, 


38 पिगळेनगर मुंढवा परीसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
४० पिगळेनगर मुंढवा परीसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
४१ सर्वादय कॉलनी मुंढवा परीसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
४२ सर्वादय कॉलनी मुंढवा परीसरात ड्रेनेज लाईन करणे. १०.०० 
४२३ मुंढवा गावठाण परीसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४४ मुंढवा गावठाण परीसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४५ कोद्रेवस्ती परीसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४६ कोद्रेवस्ती परीसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४७ शेवकरवस्ती हडपसर परीसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
४८ शेवकरवस्ती हडपसर परीसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
४९ शिदेवस्ती हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
Yo शिदेवस्ती हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
५१ लोहियानगर, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
42 लोहियानगर, हडपसर परिसरातड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
५३ भोरीपडळ, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
By भोरीपडळ, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
BG माउलीनगर, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
५६ माउळीनगर, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
५७ शनिमंदिर, मुंढवा परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
५८ TPA, मुंढवा परिसरात ड्रेनेज लाइन तयार करणे. १०.०० 
48 गजानन महाराज सोसायटी, मुंढवा परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
६० गजानन महाराज सोसायटी, मुंढवा परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
६१ भोसलेनगर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
६२ भोसलेनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
६३ विधाते काोलनी, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
६४ विधाते कॉलनी, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
६५ विद्या विहार कॉलनी, माळवाडी, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
६६ विद्या विहार कॉलनी, माळवाडी, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
६७ आनंद नगर, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
६८ आनंद नगर, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
६९ तुपे नगर, माळवाडी, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
७० तुपे नगर, माळवाडी, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
७१ भोसले गार्डन, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
७२ भोसले गार्डन, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
७३ सुंदर संकुल सोसायटी, मगरपट्टा, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
७४ सुंदर संकुल सोसायटी, मगरपट्टा, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
७५ टिळेकरवस्ती, मगरपट्टा, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
७६ टिळेकरवस्ती, मगरपट्टा, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
७७ कापरेवस्ती, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
७८ कापरेवस्ती, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
७९ स.न.१६५, माळवाडी, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
८० स.न.१६५, माळवाडी, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
८१ माळवाडी, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
८२ माळवाडी, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
८३ नारायणबाग, हडपसर परिसरातरात रस्ते तयार करणे १०.०० 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५२)/का-१४११, 


८४ नारायणबाग, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
८५ डी.पी.रोड, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
८६ डी.पी.रोड, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
८७ जयप्रकाश सोसायटी, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
८८ WITH सोसायटी, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
८९ कावळेपडळ तुपेवस्ती, साठेवस्ती हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
९० कावळेपडळ तुपेवस्ती, साठेवस्ती हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
९१ ओरिएंट पार्क साडेसतरानळी परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
९२ औरिएंट पार्क साडेसतरानळी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
९३ ठाणगेवस्ती साडेसतरानळी परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
९४ ठाणगेवस्ती साडेसतरानळी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
९५ भागीरथी नगर साडेसतरानळी परिसरात रस्ते करणे १०.०० 
९६ भागीरथी नगर साडेसतरानळी परिसरात ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 
९७ साडेसतरानळी येथील वृंदावन हाईटकडे जाणारा रस्ता तयार करणे १०.०० 
९८ साडेसतरानळी येथील वृंदावन हाईटपरीसरात ड्रेनेज लाईन करणे १०.०० 
९९ तुपेनगर, साडेसतरानळी परीसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१०० | तुपेनगर, साडेसतरानळी परीसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१०१ | साधुनाना वस्ती साडेसतरानळी परीसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१०२ | साधुनाना वस्ती साडेसतरानळी परीसरात ड्रेनेज लाईन करणे. १०.०० 
१०३ | गोसावीवस्ती साडेसतरानळी परीसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
१०४ | गोसावीवस्ती साडेसतरानळी परीसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
१०५ । साठेवस्ती साडेसतरानळी रस्ते तयार करणे १०.०० 
१०६ साठेवस्ती साडेसतरानळी परीसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
१०७ । अन्सारीफाटा साडेसतरानळी परीसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१०८ | अन्सारीफाटा साडेसतरानळी परीसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१०९ । सिरमरस्ता ते साडेसतरानळी परीसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
११० । सिरमरस्ता ते साडेसतरानळी परीसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१११ । साठेवस्ती, महमंदवाडी परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
११२ । साठेवस्ती, महमंदवाडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
११३ । कृष्णानगर, महमंदवाडी परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
११४ | कृष्णानगर, महमंदवाडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
११५ । महमंदवाडी परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
११६ महमंदवाडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
११७ । इंद्रायणीनगर, महमंदवाडी परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
११८ । इंद्रायणीनगर, महमंदवाडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
११९ । भानगिरेवस्ती, महमंदवाडी परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१२० भानगिरेवस्ती, महमंदवाडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१२१ । पोस्टमन कॉलनी, महमंदवाडी परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१२२ पोस्टमन कॉलनी, महमंदवाडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१२३ वाडकरमळा, महमंदवाडी परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१२४  । वाडकरमळा, महमंदवाडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१२५ । घुलेनगर, महमंदवाडी परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१२६ घुलेनगर, महमंदवाडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१२७ । आनंदनगर, महमंदवाडी परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१२८ । आनंदनगर, महमंदवाडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५२)/का-१४११, 


१२९ तरवडेवस्ती, महमंदवाडी परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१३० तरवडेवस्ती, महमंदवाडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१३१ काटेबोराटे नगर, परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१३२ काटेबोराटेनगर, परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१३३ शिवराय कॉलनी, काळेपडळ परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१३४ । शिवराय कॉलनी, काळेपडळ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१३५ श्री स्वामी समर्थ, मठासमोरील काळेपडळ परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१३६ श्री स्वामी समर्थ, मठासमोरील काळेपडळ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१३७ । मोहटादेवी मंदीर परीसर साठेवस्ती परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१३८ । मोहटादेवी मंदीर परीसर साठेवस्ती परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१३९ चितामणीनगर, हांडेवाडी रोड परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१४० चितामणीनगर, हांडेवाडी रोड परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१४१ विठठल-रुक्मीनी मंदिर, महमंदवाडी परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१४२ विठठल-रुक्मीनी मंदिर, महमंदवाडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१४३ एन. आय. बी. एम, परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१४४ । एन.आय. बी. एम, परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१४५ । पारगेनगर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१४६ पारगेनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१४७ | SSRIS परीसर, महमंदवाडी येथे रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१४८ | SSRIS परीसर, महमंदवाडी येथेड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१४९ कौसरबाग परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१५० कौसरबाग परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१५१ संतोषीमाता नगर, परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१५२ संतोषीमाता नगर, परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१५३ | गुजरवाडी फाटा, परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१५४ | गुजरवाडी फाटा, परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१५५ । कात्रज गावठाण परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१५६ कात्रज गावठाण परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१५७ अंजनीनगर स. नं.६५ गल्ली नं.८ परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१५८ | अंजनीनगरस. नं.६५ गल्ली नं.८ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१५९ । दुगडचाळ परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१६० | दुगडचाळ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१६१ । आगममंदीर कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१६२ आगममंदीर कात्रज परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१६३ संतोषनगर स. नं.६७ कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१६४ | संतोषनगर स. नं.६७ कात्रज परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१६५ । कात्रज तन्मय वसाहत परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१६६ कात्रज तन्मय वसाहत परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१६७ । गुरुनानक नगर कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१६८ | गुरूनानक नगर कात्रज परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१६९ गल्ली नं.१ ते ५ संतोषीमाता मंदीर रस्ता कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१७० गल्ली नं.१ ते ५ संतोषीमाता मंदीर रस्ता कात्रज परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१७१ गल्ली नं.६ ते ८ संतोषीमाता मंदीर रस्ता कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१७२ गल्ली नं.६ ते ८ संतोषीमाता मंदीर रस्ता कात्रज परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१७३ संतोषीमाता मंदीर लेन नं १ ते ६ कात्रज, परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५२)/का-१४११, 


१७४ । संतोषीमाता मंदीर लेननं १ ते ६ कात्रज, परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१७५ । स्वामी समर्थ मठ, साईनगर, कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१७६ स्वामी समर्थ मठ, साईनगर, कात्रज परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१७७ ।गल्लीनं.१ते५ साईनगर, कात्रज, परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१७८ ।गल्लीनं.१ते५ साईनगर, कात्रज, परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१७९ । शांतीनाथ मंदीर कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१८० । शांतीनाथ मंदीर कात्रज परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१८१ । हनुमान मंदीर कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१८२ । हनुमान मंदीर कात्रज परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१८३ । संतोषनगर गल्ली नं.१ सेहनाई हॉल VON कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१८४ । संतोषनगर गल्ली नं.१ सेहनाई हॉल VON कात्रज परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१८५ ।स.नं.६३तेस.नं.६४ साईनगर तेदुर्गा हाल मेन रोड कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१८६ ।स.नं.६३तेस.नं.६४ साईनगर ते दुर्गा हॉल मेन रोड कात्रज परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. | १०.०० 
१८७ ।स.नं.६३जय गणेडा कॉलनी लेन नं.१ साईनगर कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१८८ ।स.नं.६३ जय गणेडा कॉलनी लेन नं.१ साईनगर कात्रज परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१८९ | कृष्णा मेडिकल समोरील रस्ता कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१९० | कृष्णा मेडिकल समोरील रस्ता कात्रज परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१९११ । कात्रज गावठाण परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१९२ । कात्रज गावठाण परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१९३ । जेनमंदिर रोड, कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१९४ जैन मंदिर रोड, कात्रज परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१९५ स.नं. ६५, गल्ली नं. ४, गणेश मंदिर VGN अंजणीनगर, कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
र स.नं. ६५, गल्ली नं. ४, गणेश मंदिर होजारी अंजणीनगर, कात्रज परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार वा 
करणे. | 
१९७ । स.नं. ६६, आयप्ा मंदिराशेजारील मुख्य रस्ता कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
१२८ ।स.नं.६६, आयपा मंदिराशेजारील मुख्य रस्ता कात्रज परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
१२९ ।स.नं.५८तेस.नं.६२, सुंदा माता मंदिर ते गुरुद्वारा कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
२०० | स.नं.६७ ]निमंदिर ते जुनी पाण्याची टाकी कात्रज परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
२०१ | केशवनगर येथील शिक्षक कॉलनी परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२०२ | Hara येथील शिक्षक कॉलनी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२०३  । केशवनगर येथील चौधरी गोठा परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२०४  । केशवनगर येथील चौधरी गोठा परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२०५ | केशवनगर येथील शिवरकर वस्ती परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२०६ केशवनगर येथील शिवरकरव स्ती परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२०७ । केशवनगर येथील लोणकरपडळ परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२०८  । केशवनगर येथीळ लोणकरपडळ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२०९ | केशवनगर येथील 2 कॉर्नर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२१०  । केशवनगर येथील 2 कॉर्नर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२११ । केशवनगर येथील आनंदनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२१२ । केशवनगर येथील आनंदनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२१३ | केशवनगर येथील भंडारी वस्ती परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२१४ | केशवनगर येथील भंडारी वस्ती परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२१५  । केशवनगर येथील कुंभारवाडा परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२१६ । केशवनगर येथील कुंभारवाडा परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२१७ । केशवनगर येथील बोल्हाईमाता परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५२)/का-१४११, 


२१८  । केशवनगर येथील बोल्हाईमाता परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
१९ केशवनगर येथील जामलेप्लॉट परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२२० केशवनगर येथीळ जामलेप्लॉट परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२२१ केशवनगर येथील भोईवस्ती परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२२२ केशवनगर येथील भोईवस्ती परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२२३ केशवनगर येथीळ स.न.५ परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२२४  । केशवनगर येथील स.न.५ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२२५ । केशवनगर येथील म्हसोबावस्ती परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२२६ केशवनगर येथील म्हसोबावस्ती परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२२७ । केशवनगर येथील गाईरान वस्ती परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२२८ | केशवनगर येथील गाईरान वस्ती परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२२९ । गुरुकपा सोसायटी केशवनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२३० । गुरुकपा सोसायटी केडवनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२३१ शंकरनगर केडावनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२२३२ शंकरनगर केडावनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२३३ | मांजरी रस्ता ता रेणुकामाता मंदिर रस्ता परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२३४  । मांजरी रस्ता ता रेणुकामाता मंदिर रस्ता परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२३५ । दत्त कोलनी, केशवकुंज कॉलनी केशवनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२३६ । दत्त कोलनी, केशवकुंज कॉलनी केशवनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२३७ । गायकवाड हस्पिटल परिसर केशवनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२३८ «| गायकवाड हस्पिटल परिसर केठवनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२३९ । हनुमाननगर केशवनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२४० | हनुमाननगर केशवनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२४१ | केशवनगर चौक ते मुळा मुठा नदीपर्यंतच्या परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२४२ । केशवनगर चौक ते मुळा मुठा नदीपर्यंतच्या परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२४३ केशवनगर येथील सत्यजित कॉलनी परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२४४ | केशवनगर येथील सत्यजित कॉलनी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२४५ | केशवनगर येथील रेणुकामाता परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२४६ | केशवनगर येथील रेणुकामाता परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२४७ | केशवनगर येथील FAIRS मिनीज कडे जाणारा रस्ते तयार करणे १०.०० 
२४८ | केशवनगर येथील फ्लोरिडा मिनीज कडे जाणारी ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२४९ | केशवनगर येथील लोणकर वस्ती परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२५० केशवनगर येथील लोणकर वस्ती परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२५१ विठ्ठलनगर, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
२५२ विठ्ठलनगर, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
२५३ | सातव प्लॉट, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
२५४ | सातववाडी, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे. १०.०० 
२५५ । सातववाडी, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
२५६ शंकरमठ हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२५७ । शांकरमठ हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२५८ | हिंगणेमळा हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२५९ | डांगमाळी आळी हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२६० । गाडीतळ हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२६१ Torts सेटर झोपडपटटी परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२६२ ग्लायगिड सेटर झोपडपटटी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५२)/का-१४११, 


२६३ | गोधळेनगर, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२६४  । गोधळेनगर, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२६५ | साईविहार काळेपडळ हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२६६ साईविहार काळेपडळ हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२६७ । निर्मल टाऊनशिप हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२६८  । महंमदवाडी रोड, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२६९ | महंमदवाडी रोड, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२७० । ससाणेनगर हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२७१ ससाणेनगर हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२७२ | हिंगणेआळी हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२७३ | हिंगणेआळी हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२७४ ।म्हसेमळा हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२७५ | BAAS हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२७६ । इंद्रायणीनगर हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२७७ । इंद्रायणीनगर हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२७८ । काळेबोराटेनगर हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२७९ सावतामाळी कॉलनी, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२८० | तुळजाभवानी वसाहत काळेपडळ, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२८१ | तुळजाभवानी वसाहत काळेपडळ, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२८२  । पांढरेमळा, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२८३ | TURIN काळेपडळ, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२८४ | गणेडानगर काळेपडळ, परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२८५ ।गरुडवस्ती, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२८६ ।गरुडवस्ती, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२८७ । सावली फांऊडेशन ससाणेनगर, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२८८ । सावली फांऊडेशन ससाणेनगर, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२८९ । फराटे उदयान ससाणेनगर, हडपसर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२९० । फराटे उदयान ससाणेनगर, हडपसर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२९१ | लक्ष्मीनगर गल्ली नं ०१ते ०३ कोंढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२९२ | लक्ष्मीनगर गल्ली न॑ ०१ ते ०३ कोंढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२९३ | लक्ष्मीनगर गल्ली नं ०४ ते ०६ कोढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२९४ | लक्ष्मीनगर गल्ली नं ०४ ते ०६ कोंढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२९५ | लक्ष्मीनगर गल्ली नं ०७ ते ०८ कोंढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२९६ । लक्ष्मीनगर गल्ली नं ०७ ते ०८ कोंढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२९७ । कोंढवा बु गावठाण परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
२९८ | कोंढवा बु गावठाण परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
२९९ आंबेडकरनगर, कोढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३०० | आंबेडकरनगर, कोढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३०१ | अडञारफनगर गल्ली नं ०१ ते ०४ कोंढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३०२ । SRR Tel ०१ ते ०४ कोंढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३०३ | SRIRAM Tel नं ०५ ते ०७ कोढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३०४ | अडारफनगरगल्ली नं ०५ dow कोंढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३०५ | अडारफनगरगल्ली नं ०८ ते १० कोढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३०६ | अडारफनगरगल्ली नं ०८ ते १० कोंढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३०७ ।स.न.५अशरफनगर Hled बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५२)/का-१४११, 


३०८ | स.न.५ अडारफनगर कोढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३०९ | स.न.६ SRR कोंढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३१० | स. न.६ अडारफनगर कोढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३११ | काकडेनगरस.न.४ कोढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३१२ | काकडेनगरस.न.४ कोंढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३१३ | टिळेकरनगर भाग ०१ गल्ली नं ०१ ते ०४ कोंढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३१४ | टिळेकरनगर भाग ०१ गल्ली नं ०१ ते ०४ कोंढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३१५ | टिळेकरनगर भाग ०१ गल्ली नं ०५ God कोंढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३१६ | टिळेकरनगर भाग ०१ गल्ली नं ०५ ते ०८ कोंढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३१७ | टिळेकरनगर भाग 02 गल्ली नं ०४ ते ०६ कोंढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३१८ | टिळेकरनगर भाग 02 गल्ली नं ०४ ते ०६ कोंढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३१९ | टिळेकरनगर भाग ०२ परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३२० टिळेकरनगर भाग ०२ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३२१  । म्हसोबा मंदिर परिसर टिळेकरनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३२२ म्हसोबा मंदिर परिसर टिळेकरनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३२३ | बधेमळा, कोंढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३२४ | बधेमळा, कोंढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३२५ | राजमाता कॉलनी, कोंढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३२६ । राजमाता कॉलनी कोंढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३२७ | गल्ली नंबर 09 ते ०२ गोकुळनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३२८ | गल्ली नंबर ०१ ते ०२ गोकुळनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३२९ | BLAS ०३ ते ०५ गोकुळनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३३० | गल्ली नंबर 03 ते ०५ गोकुळनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३३१ ।सनं७५सयदनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३३२ सनं ७५ सयदनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३३३ | सय्यदनगर गल्ली नं ०१ ते ०५ परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३३४ _। सय्यदनगरगल्ली नं ०१ ते ०५ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३३५ | सय्यदनगर गल्ली नं ०६ ते १० परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३३६ सय्यदनगर गल्ली नं ०६ ते १० परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३३७ | सय्यदनगर गल्ली नं ११ ते १५ परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३३८ _। सय्यदनगरगल्ली नं ११ ते १५ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३३९ | सय्यदनगरगल्ली नं १६ परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३४० सय्यदनगर गल्ली नं १६ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३४१ | सय्यदनगर गल्ली नं १२अ परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३४२ सय्यदनगर गल्ली नं १२ अ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३४३ । सय्यदनगरगल्ली नं १८ परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३४४ । सय्यदनगरगल्लीनं १८ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३४५ | BTA २८ सय्यदनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३४६ गल्ली 26 सय्यदनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३४७ |। शांतीनगर रामटेकडी परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३४८  । शांतीनगर रामटेकडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३४९ | वाल्मिकोवस्ती रामटेकडी परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३५० वाल्मिकीवस्ती रामटेकडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३५१ | रामनगर रामटेकडी परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५२)/का-१४११, 


३५२ । रामनगर रामटेकडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३५३ | रामटेकडी परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३५४ | रामटेकडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३५५ | आदर्श कॉलनी सय्यदनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३५६ आदर्श कोलनी सय्यदनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३५७ । वैदुवाडी परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३५८ | वैदुवाडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३५९ | गोसावीवस्ती वैदुवाडी परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
3६० | गोसावीवस्ती वैदुवाडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
3६१ | डोंबारेवस्ती तांदळेवस्ती परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३६२ | डोंबारेवस्ती तांदळेवस्ती परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३3६३ | आंबेडकरनगर झोपडपटटी रामटेकडी परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३६४ । आंबेडकरनगर झोपडपटटी रामटेकडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३६५ । आण्णाभाऊ साठे उद्यान, रामटेकडी परिसरात सुधारणा करणे. १०.०० 
३६६ | आण्णाभाऊ साठे उद्यान, रामटेकडी परिसरात प्यागोडा व जीम साहित्य बसविणे. १०.०० 
३६७ । मोहम्मदिया मस्जिद, रामटेकडी परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३६८ । मोहम्मदिया मस्जिद, रामटेकडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३६९ | हनुमान मंदिर, रामटेकडी परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३७० | हनुमान मंदिर, रामटेकडी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३७१ | भाग्योदयनगर, कोढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३७२ भाग्योदयनगर ,कोढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३७३ | साईंबाबानगर, गल्ली नं ०१ ते ०५ कोढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३७४ | साईंबाबानगर, गल्ली नं ०१ ते ०५ कोंढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३७५ | साईंबाबानगर, गल्ली of ते १० कोढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३७६ । साईंबाबानगर, गल्ली नं ०६ ते १० कोंढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३७७ «| WAR, कोंढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३७८ ।सनं४२, कोंढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३७९ | HA पाक सोसायटी, कोढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३८० | ग्रीन पाक सोसायटी, कोंढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३८१ | युनिटी पार्क सोसायटी, कोढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३८२ | युनिटी पार्क सोसायटी, कोंढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३८३ | मिठानगर, कोंढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३८४ | मिठानगर, कोंढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३८५ | मल्लिकनगर, कोंढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३८६ | मल्लिकनगर, कोंढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३८७ । कोंढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३८८ | कोंढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३८९ । मक्का मस्जिद, कोढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३९० मक्का मस्जिद, कोढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३९१ ।गल्लीनं०१ते ०५, मिठानगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३९२ ।गल्लीनं०१ते ०५, मिठानगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३९३ ।गल्लीनं०६ते १०, मिठानगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३९४ ।गल्लीनं०६ते १०, मिठानगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३९५ । आराखत मस्जिद, कोंढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५२)/का-१४११, 


३९६ । आराखत मस्जिद, कोंढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३९७ | शिवनेरी नगर, कोंढवा खु. गल्ली नं ०१ ते ०५ परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
३९८ | शिवनेरी नगर, कोंढवा खु. गल्ली 09 ते ०५ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
३९९ ।गल्लीनं०६ ते १०, शिवनेरी नगर, कोंढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४०० ।गल्लीनं ०६ ते १०, शिवनेरी नगर, कोंढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४०१ गल्ली नं ११ ते १५, शिवनेरी नगर, कोढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४०२ ।गल्लीनं११ ते १५, शिवनेरी नगर, कोंढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाइन तयार करणे १०.०० 
४०३ ।गल्लीनं१६ ते २०, शिवनेरी नगर, कोंढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४०४ गल्ली नं १६ ते २०, शिवनेरी नगर, कोंढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४०५ |।गल्लीनं२१ते २५, शिवनेरी नगर, कोंढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४०६ गल्ली A २१ ते २५, शिवनेरी नगर, कोढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४०७ ।गल्लीनं३० ते ३५, शिवनेरी नगर, कोंढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४०८ ।गल्लीनं ३० ते ३५, शिवनेरी नगर, कोंढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४०९ आश्रमरोड, कोंढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४१० । आश्रमरोड, कोढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४११ उमद मस्जिद रोड, कोंढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४१२ उमद मस्जिद रोड, कोंढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४१३ । मदिना मस्जिद रोड, कोंढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४१४ । मदिना मस्जिद रोड, कोंढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४१५ । नवाजीशपार्क, कोढवा खु. परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४१६ Aa पार्क, कोढवा खु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४१७ | सिविक कल्वर सेटर, कोंढवा खुर्द येथे स्वच्छतागृह बांधणे १०.०० 
४१८ | सिविक कल्वर सेटर, कोंढवा खुर्द येथे पार्किगचे बांधकाम करणे. १०.०० 
४१९ । सिविक कल्वर सेटर, कोंढवा खुर्द येथे रस्ते तयार करणे. १०.०० 
४२० | सिविक कल्वर सेटर, कोंढवा खुर्द येथे ड्रेेज लाईन तयार करणे. १०.०० 
४२१ । स्वामीसमर्थ नगर, कोंढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४२२ स्वामीसमर्थ नगर, कोढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४२३ । रोहिदास महाराज मठ, कोढवा बु परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४२४ रोहिदास महाराज मठ, कोढवा बु परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४२५ ।सनं१३, सुखसागरनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४२६ ।सनं१३, सुखसागरनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४२७ ।सनं१२, सुखसागरनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४२८ | MA, सुखसागरनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४२९ ।सनं१८, १९ सुखसागरनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४३० ।सनं१८, १९ सुखसागरनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४३१ ।सनं१०, ११ सुखसागरनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४३२ सनं १०, ११ सुखसागरनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४३३ । वाघजाईनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४३४ । वाघजाईनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४३५ । ]ोलारवस्ती परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४३६ शेलारवस्ती परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४३७ । जाधवस्ती परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४३८ | जाधवस्ती परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४३९ । साईनगर सुखसागरनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५२)/का-१४११, 


४४० । साईनगर सुखसागरनगर ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४४१ । निरंजन नगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४४२ | निरंजन नगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४४३ | शिवडांभोनगर, गल्ली नं ०१ ते ०२ परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४४४ । शिवडांभोनगर, गल्ली नं ०१ ते ०२ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४४५ | शिवडांभोनगर, गल्ली नं ०३ ते ०४ परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४४६ शिवडांभोनगर, गल्ली नं ०३ ते ०४ परिसरात SAT लाईन तयार करणे १०.०० 
४४७ । विघ्नहर्ता कॉलनी परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४४८  । विघ्नहर्ता कालनी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४४९ | खंडोबामंदिर, सुखसागरनगर परिसरात रस्ते तयार करणे १०.०० 
४५० खंडोबामंदिर, सुखसागरनगर ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४५१ । मांजरी बु मुख्य रस्ता ते मांजराई व्हिलेज येथील रस्ता तयार करणे १०.०० 
४५२ | मांजरी बुमुख्य रस्ता ते मांजराई व्हिलेज येथील ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४५३  । श्री साई सृष्टी कॉलनी, लेन नं.५ घुलेनगर मांजरी बु. परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
४५४ । विजय कॉलनी ते सुलन पवार मांजरी बु. परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
४५५ | विजय कॉलनी ते सुलन पवार मांजरी बु. परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४५६ | मांजरी बु मुख्य रस्ता ते रंगीचा ओढयाशेजारील रस्ता तयार करणे १०.०० 
४५७ | मांजरी बु मुख्य रस्ता ते रंगीचा ओढयाशेजारील जाणारी ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४५८ । मांजरी बु मुख्य रस्ता ते बरदोडी कडे जाणारा रस्ता तयार करणे १०.०० 
४५९ । मांजरी बु मुख्य रस्ता ते बरदोडी कडे जाणारी ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४६० | मांजरी बु येथील महालक्ष्मी कॉलनी कडे जाणारा रस्ता तयार करणे १०.०० 
४६१ | मांजरी बु येथील आदर्श कॉलनी नं.२ रस्ता तयार करणे १०.०० 
४६२ । मांजरी बु येथील आदर्श कॉलनी नं.२ ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४६३ । मांजरी बुते गोसावीवस्ती येथे संरक्षक भित तयार करणे १०.०० 
४६४ । मांजरी बु मोरेवस्ती येथील शिवनारायण चौक येथील रस्ता तयार करणे १०.०० 
४६५ । मांजरी बु येथील मोरेवस्ती ते मांजरी ग्रीन कडे जाणारा रस्ता तयार करणे १०.०० 
४६६ | मांजरी बु मोरेवस्ती ते गोपाळपटटी कडे जाणारा रस्ता तयार करणे १०.०० 
४६७ । मांजरी बुटकलेनगर ते रेल्वेगेटकडे जाणारा रस्ता तयार करणे १०.०० 
४६८ | मांजरी बु शिव ते गोडबोले वस्ती कडे जाणारा रस्ता तयार करणे १०.०० 
४६९ | मांजरी बु शिव ते गोडबोले वस्ती कडे जाणारी ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४७० । मांजरी बु येथील ४० फुटी रस्ता तयार करणे १०.०० 
४७१ | मांजरी बु येथील ४० फुटी ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४७२ ।मांजरीबुरस्तातेसनं१२६ मधील नाना नानी पार्क रस्ता तयार करणे १०.०० 
४७३ ।मांजरीबुरस्तातेसनं१२६ मधील नाना नानी पार्क ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४७४ । मांजरी बु येथील गोडबोले वस्ती परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
४७५ | मांजरी बु येथील गोडबोले वस्ती परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४७६ । मांजरी बु येथील म्हसोबा मंदिर परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
४७७ | मांजरी बु येथील म्हसोबा मंदिर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४७८ | मांजरी बु येथील जिजाऊनगरी परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
४७९ । मांजरी बु येथील जिजाऊनगरी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४८० । मांजरी बु येथील कल्याणी कॉलनी परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
४८१ । मांजरी बु येथील कल्याणी कॉलनी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४८२ | मांजरी बु येथील गारुडकर कॉलनी परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
४८३ | मांजरी बु येथील चिंतामणी कॉलनी परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५२)/का-१४११, 


४८४ । मांजरी बु येथील चितामणी कॉलनी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४८५ । मांजरी बु येथील झेड कॉर्नर परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
४८६ । मांजरी बु येथील मोरे वस्ती परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
४८७ | मांजरी बु येथील मोरे वस्ती परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४८८ | मांजरी बु येथील घुले कालनी नं.२ परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
४८९ । मांजरी बु येथील घुले कॉलनी नं.२ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४९० । मांजरी बु येथील गोसावीवस्ती परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
४९१ | मांजरी बु येथील महादेवनगर परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
४९२ । मांजरी बु येथील महादेवनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४९३ । मांजरी बु येथील घावटेनगर कॉलनी परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
४९४ । मांजरी बु येथील घावटेनगर कॉलनी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४९५ । मांजरी बु येथील ओम पार्क फेज ५ परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
४९६ । मांजरी बु येथील ओम पार्क फेज ५ परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४९७ | मांजरी बु येथील ग्रीन वूड सोसायटी परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
४९८ । मांजरी बु येथील ग्रीन वूड सोसायटी परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 
४९९ । मांजरी बु येथील साईनगर परिसरात रस्ता तयार करणे १०.०० 
yoo  । मांजरी बु येथील साईनगर परिसरात ड्रेनेज लाईन तयार करणे १०.०० 

एकुण ५००० 


ममममसा 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


